“महाराष्ट्र वन भूषण” पुरस्कार प्रदान 
करण्यासाठी “शोध व छाननी समिती” आणि 
“निवड समिती” गठीत करुन सदरहू 
समित्यांवर नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२, दि.०५.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये वन, वानिकी तसेच वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 
व्यक्‍तींना “महाराष्ट्र वनभूषण” पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्याबाबतचा निर्णय “वाचा” येथील 
दि.०५.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने घेतला आहे. सदर झासन निर्णयात “महाराष्ट्र 
वनभूषण” पुरस्कारासाठी “शोध व छाननी समिती” व “निवड समिती” या २ समित्यांची रचना करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार “शोध व छाननी समिती” व “निवड समिती” वर संबंधित नामनिर्देशित व्यक्तींची नियुक्‍ती 
करुन या समित्यांचे गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार योजना राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे “शोध व छाननी समिती” व “निवड 
समिती” या २ समित्या गठीत करण्यात येत आहेत:- 


) शोध व छाननी समिती 
Lae] प्रधान सचिव (वने) अध्यक्ष 
२ । प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) सहअध्यक्ष 
३ ।वनव वानिकीक्षेत्रामध्ये कार्य करणा-या स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य 
प्रतिनिधी :- 

श्री.पोपटराव पवार, हिवरेबाजार जि. अहमदनगर 
४ | वनव वानिकी क्षेत्राबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रभावी कार्य सदस्य 
करणारे प्रतिनिधी :- 

श्री.अतुल कुलकर्णी, संपादक, दैनिक लोकमत 
५ | कृषि विद्यापीठामधील वन व वानिकी क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य 
प्रतिनिधी :- 

डॉ.विजय ईलोरकर, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रकल्प प्रमुख 
कृषिवनशेती संशोधन प्रक्षेत्र, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी 
विद्यापीठ, अकोला 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 


२. 


६ । सेवानिवृत्त वन अधिकारी :- सदस्य 
श्री. रवि वानखेडे, सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक 

७ | आवश्यकतेनुसार निमंत्रित व्यक्‍ती :- सदस्य 
श्री. रंगनाथ नाईकडे, सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक 

८ | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व सदस्य सचिव 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


॥) निवड समिती:- 
मा. मंत्री (वने) अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने) सदस्य 
३ | सामाजिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत शासन नियुक्‍त प्रतिनिधी :- सदस्य 
श्रीमती रवीना टंडन 
४ | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१५५७३९८३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA PRAMOD MULE 
p RA D N YA IN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘REVENUE AND FORESTS. 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2a213e61027be02368b2655e124509e72fb3a334568af8 13992b1c4e9 
7९13187, post ICode=400032, ‘Maharashi 
erialN ibe -CF29F03589BBCO2EDE91053BB5AEF9A7F21612D23D0578DB91 
18FC7E32141805, cn=PRADNYA PRAMOD MULE 
D 2024.02.08 16:07:27 +05'30' 
कक्ष अधिकारी 
4 
महसूल व वन विभाग 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मंत्री (वने), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

शः 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर 


१०.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
११.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 
१२.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 


१३. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१४.शोध व छाननी समिती आणि निवड समितीवरील संबंधित सदस्य 
१५.ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


